ज्येष्ठता सूची 


सहायक संचालक ( प्रशासन ), गट- ब 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१८ ते 
दि. १.१.२०२० पर्यंतची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.9३/३४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०११/ प्र.क्र.२८४/का.-१२, 
दि. २१.१०.२०११ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक मावज-२०१६/प्र.क्र.८०/३४-अ, 
दि. २८.११.२०१६. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१७/प्र.क्र.१९५/३४-अ, 
दि. १८.३.२०१९. 
शासन परिपत्रक :- 


शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठतासूची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द करणे याबाबतचे 
सर्वंकष धोरण संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आले आहे.त्यानुसार माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयातील ( प्रशासन ), गट- ब॒या संवर्गाची दि. १.१.२०१७ पर्यंतची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र.२ 
येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सदर संवर्गात दिनांक दि. १.१.२०१७ ते दि. ३१.१२.२०१७ या 
कालावधीत अधिकाऱ्यांची नियमित पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य विहित मार्गाने नियुक्ती करण्यात आलेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश करुन तसेच नियतवयोमानाने सेवानिवृत्त, स्वेच्छा सेवानिवृत्ती घेतलेल्या अधिकाऱ्यांची 
नावे वगळून नियमित पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे परिशिष्ट अ मध्ये व तदर्थ पदोन्नतीसाठीच्या अटी व शर्ती 
पूर्ण करीत असल्याने तदर्थ पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे परिशिष्ट- ब मध्ये समाविष्ठ करुन दिनांक 
१.१.२०१८ ते दिनांक १.१.२०२० पर्यंतच्या तात्पुरती ज्येष्ठतासूच्या तयार करण्यात आल्या असून सदर जेष्ठतासूच्या 
या परिपत्रकासोबत जोडल्या आहेत. 


२. सदर ज्येष्ठतासूच्या ह्या (प्रशासन), गट-ब या संवर्गातील तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूच्या असल्याने दि.१.१.२०१७ 
पर्यंत सेवानिवृत्त व वरिष्ठ संवर्गात पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे सदर सेवा ज्येष्ठतायादीतून वगळून 
दि.१.१.२०१८ ते दि. १.१.२०२० ची ज्येष्ठतासूची यासोबतच्या परिशिष्ट-“अ” व ब नुसार प्रसिध्द करण्यात येत 
आहे. 


३. माहिती व जनसंपर्क महासंचाळलनालयास विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक सर्व संबंधितांच्या 
निदर्शनास आणावे व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात ठेवावी. सदर ज्येष्ठतासूचीत काही 
वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याबाबत संबंधितांचे आक्षेप दि.१.१०.२०२० पर्यंत मागवून घेऊन ते 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.9३/३४-अ 


महासंचालनालयाच्या स्तरावर तपासून महासंचालनालयाच्या अभिप्रायांसह दि.२७.११.२०२० पर्यंत शासनास 
पाठवावेत. सदर दिनांकानंतर शासनास प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही SAAT सूचना संबंधितांना 
द्याव्यात. दि.२७.११.२०२० पर्यंत कोणतेही आक्षेप शासनास प्राप्त न झाल्यास संबंधितांचा काहीही आक्षेप नाही असे 
गृहीत धरुन ज्येष्ठता सूची अंतिम करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. 


४. उपरोक्तज्येष्ठता सुची हि सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाने दाखल केलेल्या विषेश अनुज्ञा 
याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत 
आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने आपल्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये व (प्रशासन), गट-ब या 
संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूचीच्या प्रती शासनाच्या संकेत स्थळावरुन उपलब्ध करुन घेण्याबाबत 
कळवावे. 

५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आले असून त्याचा संकेताक २०२००९१५१६२१०८१५०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vijay Marotrao Nandekar 
Date: 2020.09.15 16:23:34 +05'30' 


(वि.मा. नांदेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


सचिव, (मा.व ज.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

संचालक (माहिती/प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
निवड नस्ती. 


Cc 40 A -O 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.७३/३४-अ 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील सहायक संचालक (प्रशासन) गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 


दिनांक १.१.२०१८ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


परिशिष्ठ-अ 
अ.क्‌ | ज्येष्ठत नांव प्रवर्ग | जन्मतारीख | नियुक्ती दिनांक नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता । सेवानिवृत्ती अभिप्राय 
र. | ७क्रमां (सरळसेवेने/मर्यादीत दिनांक/ चादिनांक 
क विभागीय परीक्षेद्वारे ज्येष्ठतेचा 
नियुक्‍त उमेदवारांचा मानीव 
गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे | दिनांक 
वर्षे 
१ २ ३ ४ षु ६ ७ ८ ९ १० 
। १ | १_ | श्री.लाडू झब्बू पवार | वि.जा.अ| १.६.१९६२ | १९.१.२०१० पदौन्नती १९.१.२०१० | ३१.५.२०२० | | --_| 
२ 2 | श्री.रा.कि. राणे अ.ज. | ७.१.१९६८ | ३१.७.२०१५ पदोन्नती ३१.७.२०१५ | ३१.१.२०२६ [= i 
3 ३ | श्रीमती नंदिनी भ.ज.(ब) | २०.९.१९७५ | १९.८.२०१६ पदोन्नती १९.८.२०१६ | ३०.९.२०३३ aa 
घाटगे 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील सहायक संचालक (प्रशासन) गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक १.१.२०१९ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 
परिशिष्ठ-अ 
अ.क्‌ | Red नांव प्रवर्ग | जन्मतारीख | नियुक्ती दिनांक नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता । सेवानिवृत्ती अभिप्राय 
र. | olpat (सरळसेवेने/मर्यादीत दिनांक/ चादिनांक 
क विभागीय परीक्षेद्वारे ज्येष्ठतेचा 
नियुक्‍त उमेदवारांचा मानीव 
गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे | दिनांक 
वर्षे 
१ २ ३ ४ षु ६ ७ ८ ९ १० 
। १ | १_ | श्री.लाडू झ. पवार | वि.जा.अ | १.६.१९६२ | १९.१.२०१० पदौन्नती १९.१.२०१० | ३१.५.२०२० | | -- | 
२ 2 | श्री.रा.कि. राणे अ.ज. | ७.१.१९६८ | ३१.७.२०१५ पदोन्नती ३१.७.२०१५ | ३१.१.२०२६ CS ले. | 
३ ३ | stadt नंदिनी भ.ज.(ब) | २०.९.१९७५ | १९.८.२०१६ पदौन्नती १९.८.२०१ | ३०.९.२०३३ ae 
घाटगे & 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.9३/३४-अ 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील सहायक संचालक (प्रशासन) गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक १.१.२०२० स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


परिशिष्ठ-अ 
अ.क्र. । ज्येष्ठता नांव wat । जन्मतारीख नियुक्‍ती नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता । सेवानिवृत्तीचादि अभिप्राय 
क्रमांक दिनांक (सरळसेवेने/मर्यादीत दिनांक/ नांक 
विभागीय परीक्षेद्वारे ज्येष्ठतेचा 
नियुक्‍त उमेदवारांचा मानीव 
गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे | दिनांक 
वर्षे) 
q Q ३ 8 4 ६ 9 ८ ९ १९ 
| १ | १_ | श्री.लाडू झ. पवार | वि.जा.अ | १.६.१९६२ | १९.१.२०१० पदौोन्नती १९.१.२०१० | 394.2020 J -- | 
२ 2  श्री.रा.कि. राणे अ.ज. | ७.१.१९६८ | ३१.७.२०१५ पदोन्नती ३१.७.२०१५ | 39.9.202 |. ee 
३ ३ | श्रीमती नंदिनी घाटगे | भ.ज.(ब) | २०.९.१९७५ | १९.८.२०१६ पदोन्नती १९.८.२०१६ | ३०.९.२०३३ a 


KKKKKK KK KKK KKK KK KK KKK KK KKK KKK KK KK KKK KKK KK KK KKK KKK KK KKK KK KKK KK KKK KK KKK KK KKK KK KKK KKK KK KK KKK KK KKK KKK KK मम ममी KK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


